“फळपिक इस्टेट" चे निकष निश्चित 
करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संप्रऊ २०२३/प्र.क्र. २३६/९-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : १० नोव्हेंबर, २०२३ 


day: कृषि व पदुम विभाग, नस्ती क्र. संकीर्ण २०१९/प्र.क्र. ११५/९-ओ वरील वित्त विभागाचे 
अभिप्राय 


प्रस्तावना:- राज्यात आतापर्यंत स्थापन करण्यात आलेल्या RA इस्टेट' पंजाब राज्यात स्थापन 
झालेल्या RG इस्टेट' मुळे मिळालेल्या फलश्रूतीचा विशेषत: काढणीपश्चात तंत्रज्ञानाचा विकास 
मुल्यवर्धन या बाबीची फलश्रुती पाहता त्यांचे मापदंड गृहीत धरून स्थापन करण्यात आल्या आहेत. 
पंजाब राज्यात १०,००० हेक्‍टर सत्रा लागवड क्षेत्रामागे १ RAG इस्टेट असा मापदंड आहे. राज्यात 
आतापर्यंत पाच ठिकाणी लिंबुवर्गीय फळपिकांसाठी 'सिट्र्स इस्टेट' स्थापन करण्यात आल्या आहेत. 
यापुढे राज्यात अन्य ठिकाणी देखिल अशा स्वरुपाची मागणी होण्याची शक्यता विचारात घेता, 
फळपिकांसाठी wate इस्टेट' स्थापन करण्याकरिता निकष निश्चित करणे आवश्‍यक आहे. 
याकरिता समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुलक्षून शासन पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- राज्यात स्थापन करावयाच्या “फळपिक इस्टेट" बाबत निकष निश्चित करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम 

| 9 | आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अध्यक्ष 

२ | विभाग प्रमुख, उद्यानविद्या विभाग, वसंतराव नाईक मराठवाडा सदस्य 
कृषि विद्यापीठ, परभणी 

३ | विभाग प्रमुख, उद्यानविद्या विभाग, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण सदस्य 
कृषि विद्यापीठ, दापोली 

४ | विभाग प्रमुख, उद्यानविद्या विभाग, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, सदस्य 
राहुरी 

५ | विभाग प्रमुख, उद्यानविद्या विभाग, डा. पजाबराव देशमुख कृषि सदस्य 
विद्यापीठ, अकोला 

६ | संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे | सदस्य सचिव 


झासन निर्णय क्रमांकः संप्रऊ २०२३/प्र.क्र. २३६/९-ओ 


समितीने राज्यात स्थापन करावयाच्या “फळपिक इस्टेट" बाबत निकष निश्चित करुन 
त्याबाबत आपला अहवाळ तयार करावा व आपल्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह दोन महिन्यात 
शासनास सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१११०१२१८२२७४०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
H E M A N ग DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 

2.5.4.20=1775f5¢28a439e88c4c1 Sab3f88déa6beb26ad2675 


GORAKHNAT HH ०५० 
MHAPANKAR आण. 0 
(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री (फलोत्पादन), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा मुंबई. 
६. मा. सभापती / उपसभापती महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई. 
७. मा. विराधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई. 
८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
१०.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
११.प्रधान सचिव, विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 
१२.आयुकक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे-१७ 
१३.विभाग प्रमुख, उद्यानविद्या विभाग, सर्व कृषि विद्यापीठे 
१४.संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, के. बी. जोशी मार्ग, पुणे. 
१५.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरिक्षा) मुंबई / नागपूर, 
१८.संचालक लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई 
१९.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
२१.निवडनस्ती ९-अ कार्यासन 


पृष्ठ २ पैकी २ 


